"श्री बालाजी सोसायटी, पुणे" या 
प्रायोजकमंडळाच्या स्वयं अर्थसहाय्यित 
विद्यापीठाचा प्रस्ताव तपासण्यासाठी छाननी 
समिती नियुक्त करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: स्व अवि-२०१८/(२६२/१८)/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
तारीख : २५ ऑक्टोंबर , २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक : स्वअवि-२०१८/(२६२/१८)/विशि-४ 


शासन निर्णय शुद्धिपत्रक :- 
शासन निर्णय अनुक्रमांक ६ असा होता. 


& प्रकल्पाशी संबंधित विषयातील सखोल ज्ञान व अनुभव असलेली तज्ञ व्यक्‍ती 
(१ | ait बालाजी सोसायटी, पुणे यांचा " श्री बालाजी | निमंत्रित सदस्य 
युनिर्व्हसिटी, पुणे" प्रस्तावासाठी श्री.------------- (मतदान अधिकार 
यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. असणार नाही.) 


त्याऐवजी असा वाचण्यात यावा. 


& प्रकल्पाशी संबंधित विषयातील सखोल ज्ञान व अनुभव असलेली तज्ञ व्यक्‍ती 


(१) | at बालाजी सोसायटी, पुणे यांचा " श्री बालाजी | निमंत्रित सदस्य 
युनिर्व्हसिटी, पुणे" प्रस्तावासाठी डॉ.महेश आबळे, | (मतदान अधिकार 
यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. असणार नाही. 


सदर झासन निर्णय शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५/५/.॥18189119.9०५.॥या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२५११३९५५६६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


mbhau Ki 


au Kahar 
harashtra, ou=Higher And Technical 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dattatraya ate cosa get 
Rambhau Kahar __ sitieterrcorma tintin २0२ 
(द.रा.कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (उव तं शि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 
२. मा.राज्यपाल (उ व तं शि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्वअवि-२०१८/(२६२/१८)/विशि-४ 


. मा.अपर मुख्य सचिव(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

. मा.अपर मुख्य सचिव(नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

. मा.अपर मुख्य सचिव(महसूल), महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

. मा.अपर मुख्य सचिव (उव तं शि), उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 


७. प्रा.डॉ.शशिकला वंजारी, सदस्य छाननी समिती, कुलगुरु, एस.एन.डी.टी. विद्यापीठ, मुंबई. 


-0 
— 
es 


. श्री.सुब्रतो रथो, सदस्य छाननी समिती, निवृत्त सनदी अधिकारी, 9909, हरसिद्धी, खान अब्दुल गफार 


खान मार्ग, वरळी सी-फेस, वरळी, मुंबई-४०००३१. 


. श्री.प्रकाश पाठक, वित्त तज्ञ(७./), सदस्य छाननी समिती, १६ अर्थव, विनायक नगर, वाडीबोकर मार्ग, 


देवपूर, धुळे-४२४००२. 


. डॉ.एस.एफ.पाटील, सदस्य छाननी समिती, माजी कुलगुरु, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. 
. सह सचिव(विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई:-४०००३२. 
. डॉ.महेश आबळे, विषयतज्ञ (श्री.बालाजी युनिर्व्हसिटी, पुणे या प्रायोजक मंडळाच्या प्रस्तावासाठी निमंत्रित 


सदस्य), एफ-२०३, तेजोवलय अपार्टमेंट, सिपला फाऊंडेडान जवळ, वारजे, पुणे- ४११ ०५८. 


. महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा-१)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी(रोखशाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१६. 
१७. 


के.पी.एम.जी. प्रतिनिधी यांना माहितीस्तव 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


